अर्थसंकल्पिय अनुदान सन २०१७-२०१८ 

“ २२१५ पाणीपुरवठा व स्वच्छता १९१, स्थानिक 
संस्था, नगरपालिका इत्यादींना सहाय्य-महाराष्ट्र 
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम, 
१९६१, याच्या कलम १८३ अन्वये जिल्हा परिषदांना 
आस्थापना अनुदाने - (स्थानिक क्षेत्र) (०१)(०५) 
नियमित आस्थापना (2294 १८८१ ” 

मागणी क्रमांक वाय-२ 


महाराष्ट्र शासन 
पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
शासन शुद्धीपत्रक क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२८/पापु-२३ 
गोकुळदास तेजपाल रुग्णालय संकुल, ७वा मजला 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२ 
तारीख: २७मार्च, २०१८ 


वाचा :- 


शासन निर्णय, पा.पु.व स्व.वि., क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२८/पापु-२३, दि. २१ मार्च, २०१८ 


शासन शुद्धीपत्रक :- 


उपरोक्त वाचा मधील झासन निर्णय, दिनांक २१ मार्च, २०१८ मधील परिच्छेद क्रमांक १ 
मध्ये दिलेल्या तक्त्यातील स्तंभ चारचे शिर्षक “लेखाशिर्ष २२१५ १९१४ खाली वितरीत करण्यात येत 
असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये)” या ऐवजी “लेखाशिर्ष २२१५ १८८१ खाली वितरीत करण्यात 
येत असलेली एकूण रक्‍कम (अक्षरी रुपये)” असे वाचावे. 


शासन निर्णय क्रमांकः बजेट-१४१७/प्र.क्र.१२८/पापु-२३ 


सदर शासन शुद्धीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०१८०३२७१२४०२१५३२८ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by Balasaheb B 


Hajare 

a as a h e DN: CN = Balasaheb B Hajare, C = 
IN, S = Maharashtra, O = 
Government Of Maharashtra, OU = 


B H al a [ e emery and Sanitation 


Date: 2018.03.27 13:01:49 +05'30" 


बाळासाहेब बा हजारे 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


१. मा. विधानसभा / विधान परिषद, सर्व 

२. विभागीय आयुक्त, सर्व 

३. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद(सर्व) 

४. सदस्य सचिव, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण, मुंबई 

५. संचालक, भूजल सर्वेक्षण विकास यंत्रणा, पुणे 

६. सर्व जिल्हा परिषदेचे मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी 

७. प्रादेशिक मुख्य अभियंता, महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 

८. जिल्हा पाणी पुरवठा अधिकारी तथा अधिक्षक अभियंता महाराष्ट्र जीवन प्राधिकरण (सर्व) 
९. कार्यकारी अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद (सर्व) 
१०. महालेखापाल, महाराष्ट्र-१ मुंबई (लेखा परिक्षा ) 

११. महालेखापाल, महाराष्ट्र-२ नागपूर (लेखा परिक्षा) 

१२. सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

१३. उप अभियंता, ग्रामीण पाणी पुरवठा उप विभाग, जिल्हा परिषद (सवी 
१४. मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, नवी मुंबई 

१५. वित्त विभाग, (व्यय-३ व अर्थ-१९) 

१६. कार्यासन क्रमांक पापु-०४ व पापु-२०, पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग 
१७. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग 

१८.निवड नस्ती कार्यासन पापु-२३ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


